महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः प्रतिनि २०१७/प्र.क्र.१३३ /का.१४ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १६ मार्च, २०२० 


संदर्भ :- सा.प्र.वि. समक्रमांकाचे शासन आदेशा दि.०१/०१/२०१८ व दि.१२/०६/२०१९ 


आदेडा 
श्री. रा.चो.सरवदे, अवर सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांची या विभागाच्या संदर्भाधीन 
दि.०१/०१/२०१८ च्या आदेशान्वये राज्य माहिती आयोग, औरंगाबाद खंडपीठ या कार्यालयातील उप सचिव 
या पदावर एक वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. तदनंतर 
दि.१२/०६/२०१९ च्या आदेशान्वये सदर प्रतिनियुक्‍्तीस मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदत 
दि.३१/०३/२०२० रोजी संपुष्टात येत आहे. 


२. आता या आदेशान्वये श्री .रा.चो.सरवदे, अवर सचिव यांना राज्य माहिती आयोग ,औरंगाबाद 
खंडपीठ या कार्यालयातील उप सचिव या पदावर दि.०१/०४/२०२० पासून पुढे एक वर्ष म्हणजेच 
दि.३१/०३/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. सदर कालावधी संपल्यानंतर श्री.सरवदे, अवर सचिव 
यांना मंत्रालयातील अवर सचिव पदावर रुजू SI AAA आहे. 


३. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३१६१५५७४०७२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Gajanan 


ashtra, 


General Administration 


, postalCode=400032, डॉस 
5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5c1ed41ad 


é al 47040, 
seriaINumber=54b1 1b1ccbdc577d7 1dce3b313c3fefS5dc2ad659e360f 
h | ॥ r a O Uu [| a V 73b682d6b6fccb8aecf, cn=Gajanan Bhimrao Gurav 


Date: 2020.03.16 16:00:22 +05'30" 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

अ.मु.स.(सेवा),सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

अ.मु.स./प्र.स./सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव, मुख्य राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय, मुंबई 

सह सचिव / उप सचिव (कार्या.६), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सह सचिव / उप सचिव (आस्थापना), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
श्री.रा.चो.सरवदे, अवर सचिव तथा उप सचिव, राज्य माहिती आयोग ,औरंगाबाद खंडपीठ, 
. निवडनस्ती कार्यासन-१४ 


०८ avn A -O 


c 
Lo 


“० 0" oem 


